फुले- शाहू - आंबेडकरी जलसा महोत्सव- 
२०२३ आयोजन खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/ प्र. क्र.३०३/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०२३ 


वाचा :- संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सांकासं / 
२१३४, दिनांक ५ एप्रिळ,२०२३ व पत्र. क्र. सांकासं/२९१०, 
दिनांक १६ मे,२०२३ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत विभागामार्फत नियमित लेखाशिर्षाखाली 
विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे, जेणे करुन तरुण पिढीला नवीन जुन्या 
कला ज्ञात व्हाव्यात तसेच, त्यांना त्यांच्या कला सादर करण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळावे. 
तसेच महाराष्ट्रात फुले- शाहू - आंबेडकरी विचारधारांवर आधारित विविध सामाजिक 
गीतांच्या माध्यमातून, व्याख्यानाच्या माध्यमातून समाजप्रबोधनाबरोबर मनोरंजनही होत 
असते. सामाजिक वारसा जोपासण्याच्या उद्देशाने तसेच, लोककळलाकारांना कलामंच 
उपलब्ध होण्यासाठी सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात फुले- शाहू - आंबेडकरी जलशाचे 
आयोजनास व राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जन्मशताब्दी वर्षा निमित्त परिसंवाद आयोजित 
करण्यास व त्यावरील आयोजन खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षात झालेले फुले- शाहू - आंबेडकरी asad 
आयोजन व राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जन्मशताब्दी वर्षा निमित्त आयोजित परिसंवाद, या 
कार्यक्रमांवरील खालील दर्शविल्यानुसार एकूण खर्च रुपये ३७,९०,०००/- (अक्षरी रुपये 
सदतीस लक्ष नव्वद हजार फक्त) इतक्या रकमेस खालील तपशिलानुसार या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र खर्चाचा तपशिल अंदाजित खर्च | 
१. ॥ . | कलापथकातील कलाकारांची निवास व्यवस्था-३ दिवस | १,९०,०००/- 
२ महोत्सवात सहभागी कलापथकांना मानधन ११,७०,०००/- 
३. | कलापथकांना सन्मानचिन्ह ४,०००/- 
४ वाहन व्यवस्था ३ दिवसासाठी ५०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/ प्र. क्र.३०३/सां.का.४ 


५. | Sy व्यवस्था व ग्रीन रुम, व्हीआयपी रुम, प्रेक्षकांच्या | २,५०,०००/- 
बसण्याची व्यवस्था 
६. । ध्वनी व्यवस्था १,८०,०००/- 
७. | प्रकाश व्यवस्था २,००,०००/- 
८. | अम्बीअन्स 3,५०,०००/- 
९. | व्हीडीओ शुटींग, छायाचित्रण (३ दिवस) १,१०,०००/- 
१०. | जाहिरात 3,00,000/- 
ieee] १. | निमंत्रणपत्रिका- लिफाफे छपाई व वितरण व्यवस्था- ५०,०००/- 
१२. | बोर्ड, बॅनर, होडींग ९०,०००/- 
(प्रिंटींग, माऊंटींग, कोऑर्डीनेशानसह) 
१३ | जनरेटर व्यवस्था (३ दिवसांसाठी) ७५,०००/- 
१२५ केव्हीए जनरेटर सेट 
१३. । मैदान भाडे ५०,०००/- 
१४. । हाऊसकिपींग (३ दिवस), हाऊसकिपर्स, हेल्पर्स, ४०,०००/- 
लागणाऱ्या वस्तू / साहित्याबरोबर 
१५. । स्वागत व्यवस्था-फुलांची सजावट ५०,०००/- 
१६. | ऑनलाइन प्रक्षेपण करिता इंटरनेट सुविधा ३०,०००/- 
१७. | चहा, अल्पोपहार, भोजन व्यवस्था (३ दिवस) २,२०,०००/- 
१८. ।आर्टवर्क खर्चःजाहिरात, बोर्ड, बॅनर, सायनेजेस, |  २५,०००/- 
निमंत्रणपत्रिका, लिफाफे, होर्डींग, प्रमाणपत्र. 
१९ । समन्वयक मानधन २०,०००/- 
२० । स्वयंसेवक मानधन १५,०००/- 
२१ | निवेदक मानधन ३०,०००/- 
२२ । व्याख्याता मानधन ४५,०००/- 
२३ «| सभागृह खर्च १०,०००/- 
२४ । बोर्ड, बॅनर, प्रसिध्दी ६०,०००/- 
२५ | सऊंड लाईट व्यवस्था ७०,०००/- 
२६ । चहा अल्पोपहार १०,०००/- 
२२ | इतर अनुषंगीक खर्च ७०,०००/- 
एकूण रुपये- ३७,९०,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/ प्र. क्र.३०३/सां.का.४ 


०२. सदर आयोजन खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, १०२, कला व 
संस्कृती प्रचालन, (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव, (02) (०२) राज्य कला 
संस्कृति जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) (२२०५ १५०७) ५० 
इतर खर्च या SUBS सन २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र. 
४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०५३११७४७५६२०२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASAD MAHADEV MAHAJAN 


P RASA D MAHADE V »®n:cn=PRAsaD MAHADEV MAHAJAN, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHAJAN CULTURAL DEPARTMENT 000 


Date: 2023.05.31 17:50:55 +05'30' 


(प्रसाद म. महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई yoo ०३२ 

३. उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, 
एम. जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/ प्र. क्र.३०३/सां.का.४ 


८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

९. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

११.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१२.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


